er 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग,मंत्रालय मुख्य इमारत, पहिला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दुरध्वनी क्र. ०२२-२२०४८२४७ Email ID : dokh.rfd@maharashtra.gov.in 
क्रमांक:-गौखनि-३६/०१२३/प्र.क्र.०३/ख-१ दिनांक :-१६ एप्रिळ,२०२४. 
विषय: गौण खनिज-कोल्हापूर 

सन २०१४-१५ या वर्षाकरिता मौजे महागाव, ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर येथील 

वाळू गट नं. ४४, ४५ या वाळूगटाचा ताबा न मिळाल्यामुळे लिलावाची रक्‍कम परत 

मिळणेबत. 

श्री.संतोष वसंत पाटील 
शासन ज्ञापन: 


सन २०१४-१५ करीता मौजे महागाव, ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर गट नं. ४४, ४५ हा वाळू गट 
५३० ब्रास वाळू उत्खननाकरीता लिलावाधारक श्री. संतोष वसंत पाटील यांना रक्‍कम रुपये १८,५६,५२०/- 
इतक्या सर्वोच्च GAM अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी दि.२१/०२/२०१५ च्या आदेशान्वये मंजूर केला 
होता. 
०२. तथापि, स्थानिक ग्रामस्थानी केलेल्या विरोधामुळे लिलावधारक यांना SAT वाळू गटाचा ताबा देता न 
आल्याने लिलावधारक यांना सदर वाळू गटामधून वाळू उपसा करता आलेला नाही. सबब, अपर 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचा अहवाल, जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीने दिनांक २७.०४.२०२३ च्या 
बैठकीमध्ये घेतलेला निर्णय व शासन निर्णय दि.१२/३/२०१३ मधील परिच्छेद 0७-१५ मधील तरतूद विचारात 
घेता, लिलावधारक यांनी लिलावापोटी शासन जमा केलेली संपूर्ण रक्‍कम रुपये १८,५६,५२०/- त्यांना परत 
करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
०३. सबब, लिलावधारक श्री. संतोष वसंत पाटील यांनी लिलावाची संपूर्ण रक्‍कम प्रत्यक्षात शासनाकडे 
जमा केल्याची व यापूर्वी ही रक्कम अदा केलेली नाही, याची खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर रक्‍कम 
रु.१८,५६,५२०/- (अठरा लाख छप्पन्न हजार पाचशे वीस फक्त) इतकी रक्‍कम अदा करण्यास या शासन 
ज्ञापनाद्वारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. ०४. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षाकरीता "०८५३-अलोहयुक्‍त खाणी व धातुझासत्रीय उद्योग" १०२-खनिजाबाबत सवलत फी व 
स्वामित्वधन,९००, अलोहयुक्‍त खाणकाम व धातुझशास्त्रीय उद्योग-वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ 
००८६) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 
०५. सदर झासन ज्ञापन, वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, दि.०८.०८.२०१९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-२ नुसार महसूल व वन विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि-३६/०१२३/प्र.क्र.०३/ख-१ 


सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०४१८११५२२०४६१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


SHIVAJI SONAJI 1 ieee see 
CHOURE : om 
(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 
प्रत: 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन 
लाईन्स, मुंबई-४०० ०२०. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन लाईन्स, 

मुंबई-४० ० 0२०. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


